राज्यातील न्यायिक अधिकारी यांना पुरविण्यात 
आलेल्या (SCC) Online Web edition च्या 
sbuscriptipon च्या नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या 
रु. ४,४२,५०,०००/- इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का.०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:-१) विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : प्रअंस२०१५/प्र.क्र.८३/का.७, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१६ रोजीचे शासन ज्ञापन. 
२) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प) यांचे पत्र क्र. F&B/93" F.C. / 
२०/२०२२-२३, दिनांक १६.०६.२०२२. 
३) मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १८.०८.२०२२ रोजी आयोजित 
करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 
राज्यातील न्यायिक अधिकार्‍यांना १३ व्या वित्त आयोगांतर्गतच्या “न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 
प्रशिक्षण” या घटकाखाळील अखर्चित निधीतून रु.४,२७,५०,०००/- इतक्या रकमेचे Supreme 


Court Caseses Software (SCC Online Web Edition) पुरविण्याबाबतच्या प्रस्तावास 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक 3 फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर SCC Online Web Edition चा ५ वर्षाचा कालावधी आता संपुष्टात 
येत असल्यामुळे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन H.2 येथील पत्रान्वये राज्यातील 
न्यायिक अधिकारी यांना पुरविण्यात आलेल्या (SCC) Online Web edition च्या sbuscriptipon 
च्या नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या रु. ४,४२,५०,०००/- इतक्या रकमेच्या खर्चाचा प्रस्ताव मा. उच्च 
न्यायालयाने शासनास सादर केला आहे. 


१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या (HLMC) दिनांक १८/०८/२०२२ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव 
मान्यतेस्तव सादर केला असता, सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने मान्यता दिली 
आहे. त्यानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगा अंतर्गतच्या “न्यायिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (Training of 
Judicial Officers)” या घटकाखाली अखर्चित असलेल्या निधीतून राज्यातील न्यायिक अधिकारी 
यांना १००० (SCC) Online Licenses च्या नुतनीकरणासाठी येणारा रु. ४,४२,५०,०००/- (अक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का.०७ 


रु. चार कोटी बेचाळीस लक्ष पन्नास हजार फक्‍त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Sr.No. | Total No. of SCC Online Licenses Cost of one SCC Total Requirement 01 


Online Software in- grant 
cluding GST @ 18% 
1 1000 Rs. 44,250/- Rs. 4,42,50,000/- 


(for 5 years with one year additional 
as complementary) 


२. या अनुषंगाने निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान, ८००, इतर खर्च (००) (०२) 
न्यायदानात अधिक सुधारणा करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदान 
(केंद्रीय सहाय्य) (२०१४ ०४५९) “१७ संगणक खर्च" या अंतर्गत मंजूर केलेल्या अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. BT ana निर्णय दिनांक १८.०८.२०२२ रोजीच्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद ३.२.६ येथील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१२११५६१२८८१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


NITIN V JIWANE 


(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार नि-सह सचिव 


प्रति, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ 
वांच्छा रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
६. लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती), 
७. प्रधान सचिव व विधि परामर्श, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का.०७ 


८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, ठाणे. 
१२. सह सचिव/उप सचिव,का. ९, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


